राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील 
कार्यकारी संचालकांना सेवानिवृत्तीनंतर 
वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससाका-०१२४/प्र.क्र. ३६/२५स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन निर्णय क्र.ससाका-१०२०/प्र.क्र.२४४/२५-स, दि.१८/०९/२०१०. 
शासन निर्णय क्र.ससाका-१०१५/प्र.क्र.१५१/२५-स, दि.०२/१२/२०१५. 
शासन निर्णय क्र.ससाका-१०१५/प्र.क्र.१५१/२५-स, दि.१७/०२/२०१६. 
साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.साआ/ प्रशा-३/कार्य.संचा/ 
वयोमर्यादा / ११६/२०२४, दि.२५/०१/२०२४. 

५) साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.साआ/प्रशा-३/कार्य.संचा/ वयोमर्यादा 
/१२६/२०२४, दि.३१/०१/२०२४. 


वाचा: १ 
२ 


3 
8 


a प आक ८ वल 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये साखर 
कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीच्या वयाच्या go वर्षानंतर 
द्यावयाच्या मुदतवाढ वय वर्ष ६५ एवढी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात 
सदर आदेशात सुधारणा करून साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
व्यक्‍तीला वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त झालेनंतर प्रथमत: १ वर्ष आणि त्यांनतर शासनमान्यतेने आणखी १ वर्ष 
म्हणजेच संबंधितांच्या वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याची तरतूद संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या विनंत्या आणि शिफारशी 
तक्षात घेता, शासनाने साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी असणाऱ्या व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्तीनंतर 
म्हणजेच वयाच्या ६० वर्षानंतर द्यावयाच्या मुदतवाढीसंदर्भात सर्वकष धोरण निश्चित करण्याची बाब विचारात 
घेतली असून या यापूर्वीचे या संदर्भातील सर्व आदेश अधिक्रमित करून शासन आता खालीलप्रमाणे धोरण 
निश्चित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 
साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी असणाऱ्या व्यक्‍तीच्या सेवा त्यांच्या वयाच्या go 
वर्षानंतर संपुष्टात आल्यावर सदर व्यक्तीस वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतची तरतूद आहे. त्या 
तरतूदीमध्ये बदल करण्यात येऊन शासन मान्यतेने टप्प्याटप्प्याने वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निकष पूर्ण होतील याची खात्री करूनच साखर आयुक्त 
यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. 
१. संबंधीत कार्यकारी संचालकाविरुध्द आर्थिक गैरव्यवहार/ अनियमितता चौकशी प्रस्तावीत नसावी. 
२. मागील ५ वर्षामध्ये कारखान्याच्या संचित तोट्याचे प्रमाण ७५ टक्केपेक्षा कमी केले असावे. 
३. कारखान्याची मागील वर्षाची आर्थिक पत्रके पूर्ण करुन लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन विहित 
मुदतीत घेण्यात येणाऱया सर्वसाधारण सभेपुर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 
४. कारखान्याच्या गाळप क्षमतेचा पूर्ण वापर करुन उपपदार्थावर आधारीत प्रकल्पाच्या क्षमतेचा ९० टक्के 
पेक्षा जास्त वापर करणे आवश्‍यक आहे. 
५. शासन, साखर आयुक्त व प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती 
विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. 
६. केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०१२४/प्र.क्र. ३६/२५स 


७. केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध कर्ज, भाग भांडवल व इतर वित्तिय सहाय्याची विहित मुदतीत 
परतफेड केली असली पाहिजे. 

८. शास्त्रीयदृष्टया ऊस विकासाचा कार्यक्रम राबवून साखर उतारा वाढीसाठी प्रयत्न तसेच विविध 
स्तरावर होणारे तोटे (Losses) ९०% पर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले असले पाहीजेत. 

९. मुदतवाढीच्या कालावधीत काम करणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना त्यांचे वेतन व भत्ते यांच्यापेक्षा जास्त 
असणार नाही इतकेच एकत्रित वेतन देण्यात यावे. मुदतवाढीचा कालावधी हा पुनर्नियुक्‍ती म्हणून 
समजण्यात यावा. 

१०.सेवानिवृत्त होवून कार्यरत नसलेल्या कार्यकारी संचालकांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यात येवू नये. 

११.राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील कार्यकारी संचालकांना मुदतवाढ देताना संबंधित व्यक्‍ती 
त्या पदावर काम करण्यास झारीरिक दृष्ट्या सक्षम असल्याची खातरजमा करूनच प्रस्ताव सादर 
करण्यात यावा. 

१२.साखर कारखान्याने मुदतवाढीबाबत ठराव करतांना वरील निकषांची पूर्तता करण्यात आली 
असल्याची खातरजमा साखर आयुक्त, पुणे यांनी करावी. 


वरील प्रमाणे निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर 
शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. त्याबाबतचे सरसकट प्रस्ताव शासनास सादर न करता सबळ 
कारणमीमांसा आणि विशेष कारण नमूद करून स्वयंस्पष्ट शिफारस /अभिप्राय शासनास सादर करणे 
SHA राहील. झासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी साखर आयुक्त यांनी वरील निकषांनुसार तपासून 
स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव किमान १ महिना अगोदर शासनास सादर करावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०११६५०२४३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
A N KU S H PA N D U RA N G MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1c3f2364841c81f8c437078a3 
harashtra, 


33b7111446a2, postalCode=400032, st=Mahi 

S H | N GAD E serialNumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D 17334 
6155B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 
Date: 2024.02.01 16:51:25 +05'30' 


(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (सहकार), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. सर्व सहकारी साखर कारखाने (साखर संघामार्फत) 
८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी साखर कारखाना संघ लि., मुंबई. 
९. विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (साखर )सर्व. 
१०. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 
११. महासंचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयुट, मांजरी पुणे 
१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई. 
१३. निवड नस्ती-(२५-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


